माहिती तंत्रज्ञान संचालनालयातील काही 
पदे प्रशासकीय कामकाजासाठी सामान्य 
प्रशासन विभागाच्या नियंत्रणाखालील 
माहिती तंत्रज्ञान उपविभाग (का.३९) कडे 
वर्ग/समायोजित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन (माहिती तंत्रज्ञान) विभाग 
शासन निर्णय क्र. मातंसं-२०२२/प्र.क्र.9८/से-१/का.३९ 
मंत्रालय, मुंबई- Yoo 032 
दिनांक :- १२ ऑगस्ट, २०२२ 


वाचावे :- १) शासन निर्णय,सामान्य प्रशासन विभाग,क्रमांक आस्थापना १२९८/प्र.क्र.२६/९८/१९, 
दिनांक :- ०७/०३/१९९८ 
२) शासन निर्णय,सामान्य प्रशासन विभाग,क्रमांक आस्थापना १२९८/प्र.क्र.२४८/९९/१९, 
दिनांक :- १६/१०/१९९९ 
३) शासन निर्णय,सामान्य प्रशासन विभाग,क्रमांक आस्थापना १२९९/प्र.क्र.२६४/९९/१९, 
दिनांक :- ०५/११/१९९९ 
8) शासन निर्णय,सामान्य प्रशासन विभाग,क्रमांक आस्थापना १००१/प्र.क्र.२०/ २००१/ 
३९, दिनांक :- २०/०९/२००१ 
५) शासन निर्णय,सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक डिआयटी/मेल्ट्रॉन/०२/९५४/३९, 
दिनांक :- ०७/११/२००५ 


प्रस्तावना :- 

राज्याचे प्रशासन अधिक गतिमान करण्याच्या दृष्टीने माहिती तंत्रज्ञानाचा योग्य वापर व्हावा व 
संगणकीकरणाला चालना मिळावी यासाठी माहिती तंत्रज्ञान संचालनालयाची स्थापना संदर्भ क्र.१ 
येथील दिनांक ७ मार्च १९९८ च्या शासन निर्णयान्वये करण्यात आली आहे. तसेच याच शासन 
निर्णयान्वये सामान्य प्रशासन विभागांतर्गत का.३९ चीही निर्मिती करण्यात आलेली असून, सदर 
कार्यासनाची रचना प्रत्येकी एक कक्ष अधिकारी, सहायक कक्ष अधिकारी, लिपिक - टंकलेखक व 
शिपाई अशी निश्चित करण्यात आलेली आहे. तसेच वरील संदर्भ क्र.२ ते ४ येथील शासन निर्णयान्वये 
विविध संवर्गातील पदे वेळोवेळी माहिती तंत्रज्ञान संचालनालयाकडे वर्ग/ समायोजित करण्यात आलेली 
आहेत. तसेच संदर्भ क्र.५ येथील शासन निर्णयान्वये माहिती तंत्रज्ञान संचालनालयातील कक्ष अधिकारी 
संवर्गातील 3 पदांचे पदनाम कक्ष अधिकारी (तांत्रिक, व सहायक (सध्याचे सहायक कक्ष अधिकारी) 
संवर्गातील ५ पदांचे पदनाम सहाय्यक ( तांत्रिक ) असे बदलण्यात आले असून, सदर पदांचे स्वतंत्र 
सेवाप्रवेश नियमही तयार करण्यात आलेले आहेत. सद्य:स्थितीत माहिती तंत्रज्ञान संचालनालयामध्ये 
विविध संवर्गातील एकूण ३३ पदे मंजूर असून माहिती तंत्रज्ञान उपविभाग (का.३९) कडे केवळ ४ पदे 
मंजूर आहेत. माहिती तंत्रज्ञान संचालनालयाकडे सामान्य प्रशासन विभागाकडून पदे समायोजित 
करण्यात आलेली असल्यामुळे त्यामधील अनेक संवर्ग मंत्रालयीन पदनामांचे आहेत. तथापि माहिती 
तंत्रज्ञान संचालनालयामध्ये संचालकांच्या अधिनस्त उपसंचालक, सहायक संचालक अशी पदे निर्धारित 
असणे Sasa आहे. तसेच माहिती तंत्रज्ञान उपविभाग (का.३९) व माहिती तंत्रज्ञान संचालनालयामध्ये 
पदांची व कामाची विभागणी योग्यप्रकारे करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. याबाबत 
शासनाने आता पुढील निर्णय घेतला आहे :- 


शासन निर्णय क्रमांकः मातंसं-२०२२/प्र.क्र.9८/से-१/का.३९ 


शासन निर्णय :- 

१) माहिती तंत्रज्ञान संचालनालयातील उपसचिव संवर्गातील एक पद, अवर सचिव संवर्गातील 
दोन पदे, आणि कक्ष अधिकारी, सहायक कक्ष अधिकारी, लिपिक -टंकळेखक व निम्नश्रेणी 
लघुलेखक संवर्गातील प्रत्येकी एक पद अशी एकूण सात पदे सामान्य प्रशासन विभागाकडे त्या 
विभागाच्या नियंत्रणाखालील माहिती तंत्रज्ञान उपविभाग (का.३९) कडे वर्ग/ समायोजित 
करण्यात येत आहेत. 

२) सदर समायोजनानंतर माहिती तंत्रज्ञान उपविभाग (का.३९) कडे एकूण ११ पदे (पूर्वीची ४ व 
उपरोक्‍त ७) उपलब्ध होतील. ( परिशिष्ट- एक) 

३) वरील सर्व ११ पदांच्या कामाचे स्वरुप स्पष्ट करण्याबाबतचे आदेश स्वतंत्रपणे निर्गमित 
करण्यात येतील. 

४) माहिती तंत्रज्ञान संचालनालय व कार्यासन ३९ यामध्ये कामाच्या वाटपासंदर्भात सुस्पष्ट आदेशा 
स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात येतील. 

५) माहिती तंत्रज्ञान संचालनालयाकडे विविध संवर्गातील उर्वरीत २६ पदे उपलब्ध राहतील. 
त्यानूसार माहिती तंत्रज्ञान संचालनालयाचा सुधारित आकृतीबंध स्वतंत्रपणे उच्चस्तरीय 
समितीकडे मान्यतेसाठी सादर करण्यात येईल. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असुन, त्याचा संगणक संकेतांक क्र. २०२२०८१२१७२७५५०६११ असा आहे. 
हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करण्यात आला आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


LAXMAN VISHWANATH 
SAWANT 


(लक्ष्मण वि. सावंत) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, 
२. मा.उपमुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, 
३. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
४. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई (का.२६ मार्फत). 
५. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
६. सामान्य प्रशासन विभागातील अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव यांचे स्वीय 
सहायक. 
७. संचालक, माहिती तंत्रज्ञान संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 
८. सामान्य प्रशासन विभाग/कार्यासन क्र.१९, १९ अ, २४, २६, ३९, ७. 
९. निवड नस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मातंसं-२०२२/प्र.क्र.७८/से-१/का.३९ 


शासन निर्णय, साप्रवि क्र.मातंसं-२०२२/प्र.क्र.9८/से-१/का.३९, दि. १२ ऑगस्ट, २०२२ सोबतचे 


परिशिष्ट- एक 

अ.क्र पदनाम पदसंख्या 
fae | उपसचिव _ _|| 
२ अवर सचिव २ 
३ कक्ष अधिकारी २ 
४ सहायक कक्ष अधिकारीव २ 
५ लिपिक - टंकलेखक २ 
६ निम्नश्रेणी लघुलेखक Le | 
eros = en 
एकूण | ae 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


